अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा 
जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे 
किंवा दरडी कोसळणे इ. कारणांमुळे बाधित व 
आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबत निर्णय 
घेण्यास्तव मा. मंत्रीमंडळ उपसमितीस सहाय्य 
करण्यासाठी तज्ञ समिती गठीत करण्याबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.पुप्रमा-२०२३/प्र.क्र.८०/र-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-०५ जुले, २०२४ 


संदर्भ महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एफएलडी-२०१९/प्र.क्र.१२९/र-१२, दि.१४/१०/२०२२ 


प्रस्तावना : 

राज्यातील अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, 
डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. कारणांमुळे बाधित व आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबतचे प्रस्ताव 
शासनास प्राप्त होत असतात. उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार सदर प्रस्ताव मा. 
मंत्रीमंडळ उपसमितीसमोर मान्यतेस्तत सादर करणे आवश्‍यक आहे. तसेच अज्ञा गावांचे पुनर्वसन 
करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीस तज्ञ समिती सहाय्य करेल, seit तरतूद 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयात नमूद आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रस्ताव Heise उपसमितीसमोर 
मान्यतेस्तव सादर करण्यापूर्वी प्रथमत: तज्ञ समितीमार्फत तपासणे आवश्‍यक आहे. सबब अतिवृष्टीमुळे आलेला 
पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमीनीला मोठमोठया भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. 
कारणांमुळे बाधित तसेच आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबत मा. मंत्रीमंडळ उपसमितीस निर्णय घेण्यास 
सहाय्य करण्यासाठी तज्ञ समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमीनीला मोठमोठया भेगा पडणे, डोंगर खचणे 
किंवा दरडी कोसळणे इ. कारणांमुळे बाधित तसेच आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबत मा. मंत्रीमंडळ 
उपसमितीस निर्णय घेण्यास सहाय्य करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे तज्ञ समिती गठीत करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. नाव पद 

1 १_| प्रा.रवि सिन्हा, आयआयटी, मुंबई अध्यक्ष 

२ | संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन, मंत्रालय, मुंबई सह अध्यक्ष 
३ । श्री.नंदकुमार वडनेर, (सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग) सह अध्यक्ष 
४ | संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्था तज्ञ सदस्य 
५ | भारतीय भूवेज्ञानिक सर्वेक्षण ( GSI) चे प्रतिनिधी तज्ञ सदस्य 
६ । डा.सतीडश ठिगळे, माजी भूशास्त्र विभाग प्रमुख, पुणे विद्यापीठ तज्ञ सदस्य 
७ | STATA उंबरीकर, सहाय्यक प्राध्यापक (भूगर्भशास्त्र विभाग, पुणे विद्यापीठ) तज्ञ सदस्य 
८ | प्रा.ज्योती प्रकाश ,आयआयटी, मुंबई तज्ञ सदस्य 
९ | सह/उपसचिव, पुनर्वसन सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः पुप्रमा-२०२३/प्र.क्र.८०/र-१२ 


२. आतिबृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमीनीला मोठमोठया भेगा पडणे, डोंगर खचणे 
किंवा दरडी कोसळणे इ. कारणांमुळे बाधित तसेच आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबत शासनास प्राप्त 
होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आवश्‍यकतेनुसार एखाद्या विशिष्ट विषयातील तज्ञ व्यक्तीस उपरोक्‍त समितीच्या 
बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याची मुभा समितीस राहील. 


३. उपरोक्त तज्ञ समितीने त्यांच्यासमोर येणाऱ्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने स्वयंस्पष्ट शिफारस प्रधान सचिव, 
आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन यांना सादर करावी. त्यानंतर प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व 
पुनर्वसन उपरोक्त तज्ञ समितीच्या शिफारशीसह संबंधित प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळ उपसमिती समोर मान्यतेस्तव 
सादर करतील. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०५१६०२४९९०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANTOSH VITHOBA GAWDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE 
AND FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8e111cd4ca87dbe700ee92d0e 1b3fd993c8b0952a368e4 
00ed2af72cb5dd990c, postalCode=400032, st=Maharashti 


ashtr 
Vi T H BA GAWD E serialNum| ber=CAGA91ASEFCF2DDE62748385D86F23914275B4E 
2B1125F6E74E6A1FAC7106C22, cn=SANTOSH VITHOBA GAWDE 


2024.07.05 16:15:15 +05'30 


(संतोष वि. गावडे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) अपर मुख्यसचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) मा. मंत्री (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६) विभागीय आयुक्त सर्व. 

७ जिल्हाधिकारी सर्व. 

८) तज्ञ समितीचे सर्व सदस्य. 

९) निवड नस्ती (र-१२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


